भा.पो.से. अधिका-यांच्या वरिष्ठ 
समय श्रेणीत (Senior Time Scale) 
पदस्थापनेबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन आदेश क्र. आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/दोन/पोल-१. 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई. पिन-४०० ०३२. 


दिनांक : ०७ नोव्हेंबर २०२२. 
शासन आदेठा- 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम (१९५१ चा २२) याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, 
पुढील तक्त्यातील स्तंभ (२) मध्ये नमूद भा.पो.से. अधिका-यांची, स्तंभ (४) मध्ये निर्दिष्ट पदांवर 
(IRS समय श्रेणी, याद्वारे, पदस्थापना करण्यात येत आहे:- 


अ.क्र. | भा.पो.से. अधिका-याचे नाव विद्यमान पदस्थापना पदोन्नतीने पदस्थाप 

(१) (२) (३) (४) 

hal . | श्रीम. आंचल दलाल उप विभागीय पोळीस अपर पोलीस अधीक्षक, 
अधिकारी, सातारा सांगली 

२. | श्री. अबिनाश कुमार उप विभागीय पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, 
अधिकारी, परभणी नांदेड 

३. | श्री. निलेश तांबे उप विभागीय पोळीस अपर पोलीस अधीक्षक, 
अधिकारी, महाड, मालेगांव, नाशिक (ग्रा.) 
जिल्हा-रायगड 

४. | श्री. कुमार चिता उप विभागीय पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, 
अधिकारी, जळगांव गडचिरोली 

५. | श्री. यतिश देशमुख उप विभागीय पोलीस अपर पोलीस अधीक्षक, 
अधिकारी, हिंगोली गडचिरोली 

२. तसेच, श्री. निलेश मोरे, रा.पो.से., यांची “अपर पोलीस अक्कीक्षक, नांदेड”या पदावरुन, 


महाराष्ट्र पोळीस अधिनियम याच्या कलम २२न यामधील तरतुदींनुसार, याद्वारे, बदली करण्यात 


येत असून त्यांच्या पदस्थापनेचे आदेश स्वतंत्रपणे काढण्यात येतील. 


३. 


त्या अनुसार, पोळीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, यांनी मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 


न्यायाधिकरण/न्यायालय यांचे आदेश, निवडणुकीची आदर्श आचारसंहिता, कायदा व सुव्यवस्था, 


इत्यादी लक्षात घेऊन पुढील उचित कार्यवाही करावी. 


Ce 


विचार करुन आणि महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम याच्या कलम 22a मध्ये निर्दिष्ट सक्षम प्राधिकारी 


हा शासन Sea, पोलीस आस्थापना मंडळ क्रमांक १ यांच्या शिफारशीचा यथायोग्य 


यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


झासन आदेडा HAH: आयपीएस-२०२२/प्र.क्र.३९२/दोन/पोळल-१ 


ट्‌. हा शासन आदेडा महाराष्ट्र शासनाच्या ७५७.॥॥१॥११५॥19.2०५०.11 या वेबसाईटवर [ईटवर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११०७१९३६०५६५२९ असा आहे. हा शासन 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


VENKATESH 
BHAT 
(व्यंकटेश भट) 
शासनाचे सह सचिव. 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
३) पोलीस महासंचालक व महानिरीक्षक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 


१) विशेष पोलीस महानिरीक्षक, कोकण/कोल्हापूर/नागपूर परिक्षेत्र. 

२) पोलीस उप महानिरीक्षक, नांदेड परिक्षेत्र. 

३) पोलीस अधीक्षक, सातारा/सांगळी/नाशिक/ जळगांव/नांदेड/पर'भणी/ हिंगोली/ 
गडचिरोली. 

४) प्रधान महालेखापाल (लेखा व हकदारी/ लेखा परीक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर. 

५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, सातारा/सांगळी/नाशिक/जळगांव/नांदेड/परभणी/ 

हिंगोली/गडचिरोली. 

संबंधित पोलीस अधिकारी (WAT यहासंचाळक, यहाराष्ट्र राज्या यांच्यामार्फत. 

अवर सचिव, पोल-१अ, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

सहायक संचालक, भा.पो.से. कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड नस्ती, पोल-१. 


S 


(३ 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


